शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील सहाय्यक प्राध्यापकांची कॅस योजनेंतर्गत 
सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : २९ डिसेंबर, २०२० 
वाचा :- 

१. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.६.२०१० 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि १ दि. १५.२.२०११ 
३. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. एनजीसी २००९/(२४३/०९)/विशि-१,दि.१२.८.२००९. 
४. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/विशि-४ 

दि.०६.०३.१९९९. 
५. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. एनजीसी § १२९८ /(४६१९)/विशि-४ दि.११.१२.१९९९. 
६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे क्र. 9-2/2008(EC/PS)Pt. ५॥ दि. ७.१२.२०१२ 
७. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. एससीपी -२०१३/(१९२/१२३)/मशि-१,दि. ५.८.२०१३. 
८. शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/(प्रक. ४२०/१३) मशि १, दि. ३१.१.२०१५ 
९. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. आप्रयो २०१८/(१६०/१८)/मशि-१,दि. २२.११.२०१८ 
१०. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/टे.क्र. २/न्या.प्र/८५-२०१८/ प्रशा-१/८२१४, 

दि.२०.६.२०१९. 
११. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/टे.क्र.२/न्या.प्र/८५-२०१८/प्रशा-१/८४८१, 

दिनांक २६.६.२०१९. 
१२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.आप्रयो-२०१८/(१६०/१८) ART १, दि.११.१२.२०१९ 
१३. daa, उच्च शिक्षण पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/टे.क्र.२/न्या.प्र./८५-२०१८/प्रशा-१/१९१९, 

दिनांक १४.०२.२०२० 


प्रस्तावना :- 


शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यांमधील सहाय्यक प्राध्यापक/ 
शारिरीक शिक्षण निर्देशक/ग्रंथपाल यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या अधिसूचना क्र. एफ ३.१/ 
२००९, दि. ३०.६.२०१० अन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement 
Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०११/(२५/११/विशि १,दि. १५.२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच राज्यातील 
शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
अध्यापकांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अनुक्रमे शासन निर्णय दि. ११.१२.१९९९ व 
दि. १२.८.२००९ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. ३०.१०.२०१० च्या अधिसुचनेनुसार राज्यातील शासकीय कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालळय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांची 
सहयोगी प्राध्यापक, ग्रेड पे ९०००/- या श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी - 
२०१३/ (१९२/१३)/मशि-१, दि. ५.८.२०१३ अन्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. तथापि सदर 
समितीच्या मान्यतेशिवाय शासकीय महाविद्यालये/संस्था यांमधील अध्यापकांची अवैधरित्या कॅस अंतर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/मशि १ 


ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यात आली असल्याबाबत श्री. अनिलकुमार ठवरे यांनी मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे जनहित याचिका क्र. ८५/२०१८ दाखल केली होती. यास्तव, ज्या 
सहाय्यक प्राध्यापकांची कॅस अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- या वेतनश्रेणीत शासन 
मान्यतेशिवाय स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, ती स्थाननिश्चिती योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी 
संदर्भाधिन क्र. ९ येथील दिनांक २२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये छाननी समिती गठित करण्यात 
आली. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी त्यांच्या दिनांक २०.६.२०१९ च्या पत्रान्वये सुधारित अहवाल सादर 
केला. संचालकांनी सादर केलेल्या अहवालास अनुसरुन अध्यापकांची सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- 
मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक ५.८.२०१३ अन्वये गठित समितीची बैठक दिनांक 
१७.७.२०१९ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर समितीने पात्र अध्यापकांची सहयोगी प्राध्यापक 
ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याची शिफारस केली. दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने जनहित 
याचिका क्र. ८५/२०१८ मध्ये दिनांक ७.११.२०१९ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत - 

“It appears that the petitioner is in Government service and there is no averment in the 
petition that for filing the present Writ Petition for public interest, permission of the Competent 
Authority was obtained as required by the rules. The petitioner in his affidavit filed under Rule 7 of 
the Bombay High Court Public Interest Litigation Rules, 2010 given an undertaking to pay cost as 
shall be ordered by this court, if it is ultimately held that the petition is frivolous or has been filed for 
extraneous consideration and lacks bonafide. We fail to understand as to how the petitioner is 
concerned with the benefits granted to the teachers working under the collages/institutions run by the 
education department of the State Government. The petitioner claims to be an active social worker 


and we are not satisfied about the bonafides of the petitioner. Apart from the fact that the Public 
Interest Litigation cannot be entertained in service matters. We therefore, dismiss this petition.” 


मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्‍त आदेश देऊन जनहित याचिका क्र. ८५/२०१८ निकाली काढली 
आहे. त्यामुळे शासन निर्णय दिनांक २२.११.२०१८ अन्वये संचाळक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठित छाननी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन संदर्भ क्र.१२ येथील दि.११.१२.२०२० शासननिर्णयान्वये 
शासकीय महाविद्यालये/संस्था यांमधील अध्यापकांची सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे 
९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यात आली होती. तथापि, सदर झासननिर्णय निर्गमित करताना काही 
अध्यापकांची नावे त्यांच्या स्थाननिश्चितीची गणना करण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्यामुळे 
सदर शासननिर्णयात समाविष्ट करण्यात आली नव्हती. अशा अध्यापकांपैकी ज्या अध्यापकांसंदर्भातील 
कागदपत्रांची पुर्तता झाळी आहे त्या अध्यापकांना दिनांक ११.१२.२०१९ च्या शासननिर्णयाच्या धर्तीवर 
सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 

तसेच, सदर शासननिर्णयात समाविष्ट नसलेल्या परंतु शासन मान्यतेशिवाय स्थाननिश्चिती 
झालेल्या एकूण ५९ अध्यापकांची नावे संचालनालयाच्या निर्देशनास आली असून संदर्भ क्र.१२ येथील 
दिनांक११.१२.२०१९ च्या झशासननिर्णयाच्या धर्तीवर यापैकी पात्र अध्यापकांना he अंतर्गत सहयोगी 
प्राध्यापक (एजीपी रु.९०००/-) पदावरील स्थाननिश्चितीस कार्योत्तर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संचालकांनी 
संदर्भ क्र.१३ येथील दिनांक १४.०२.२०२० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. सदर अध्यापकांपैकी 
ज्या अध्यापकांची स्थाननिश्चितीची तारीख ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना दि.३०.०६.२०१० 
पुर्वीची येत असल्याने त्यांना एपीआय आधारीत पीबीएएस पद्धती लागू होत नाही अशा अध्यापकांची उपरोक्त 
न्यायालयीन प्रकरणी दिलेल्या sear अनुषंगाने संदर्भ क्र.१२ येथील दिनांक 99.92.2098 च्या 
शासननिर्णयाच्या धर्तीवर सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/मशि १ 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दिनांक १२.८.२००९ अन्वये शासकीय महाविद्यालये/संस्था यांमधील अध्यापकांना 
सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून त्यानुसार त्यांची स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय दिनांक १२.९.२००९ मधील नियम क्र. AA) मध्ये He अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक (ग्रेड पे 
९०००/-) मध्ये पदोन्नतीसाठी खालीलप्रमाणे तरतुदी विहित केलेल्या आहेत- 


(ix) Incumbent Readers and Lecturers (Selection Grade) who have completed 3 years in the 
current pay scale of Rs.12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed in Pay Band of Rs.37400-67000 
with AGP Pay of Rs.9000 shall be re-designated as Associate Professor. 


(x) Incumbent Readers and Lecturers (Selection Grade) who have not completed 3 years in 
the current pay scale of Rs.12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed at the appropriate stage in the 
Pay Band of Rs.15600-39100 with AGP of Rs.8000 till they complete 3 years of service in the grade 
of Lecturer (selection Grade)/Reader, and thereafter shall be placed in the higher Pay Band of 
Rs.37400-67000 and accordingly re-designated as Associate Professor. 


(xii)Assistant Professors completing 3 years of teaching in the AGP of Rs.8000 shall be 
eligible, subject to other conditions that may be prescribed by the UGC and the University, to move to 
Pay Band of Rs.37400-67000 with AGP of Rs.9000 and to be designated as Associate Professor. 


कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चितीबाबत युजीसी ने दिनांक ३०.६.२०१० च्या अधिसुचनेन्वये खालीलप्रमाणे 
स्पष्टीकरणे दिले आहे - 


6.3.0- In order to remedy the difficulties of collecting retrospective information and to 
facilitate the implementation of these regulations from 31.12.2008 in the CAS promotion, the API 
based PBAS will be progressively and prospectively rolled out. Accordingly the PBAS based on API 
scores of categories I and II as mentioned in these tables is to be implemented for one year, initially 
based on the existing systems in universities/ colleges for one year only with the minimum annual 
scores as depicted in Table II (a) and II (b) for university and college teachers, or by Librarian/ 
Physical Education and Sport cadres as depicted in table V (a) and V (b), Tables VIII (a) and VIII (b) 
respectively. This annualized API scores can then be compounded progressively as and when the 
teacher becomes eligible for CAS promotion to the next cadre. Thus, if a teacher is considered for 
CAS promotion in 2010, one year API scores for 2009-10 alone will be required for assessment. In 
case of a teacher being considered for CAs promotion in 2011, two years average of API scores for 
these categories will required for assessment and so on leading progressively for the complete 
assessment period. For category III (research and academic contributions) API scores for this category 
will be applied for the entire assessment period. 

6.3.1 - candidates who fulfill all other criteria mentioned in these Regulations, as on 31 
December, 2008 and till the date on which this Regulation is notified, can be considered for 
promotion from the date, on or after 31 December, 2008 on which they fulfill these eligibility 
conditions, provided as mentioned above. 


सदर तरतुदीनुसार दिनांक 39.92.2002 ते दिनांक 30.§.2090 या कालावधीत निवडश्रेणीत 3 वर्षे 
पूर्ण करणारे अध्यापक ज्या दिनांकास उपरोक्त मुद्दा क्र.६.३.० मधील नमूद अर्हता पूर्ण करतात त्या 
दिनांकास त्यांना सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणी लागू आहे. अशा अध्यापकांना कॅस अंतर्गत स्थानिश्चिती 
देताना API based PBAS लागू आहे. 

दिनांक २२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठित छाननी समितीचा अहवाल, संबंधित अध्यापकांचे वरिष्ठ श्रेणीमधील स्थाननिश्चितीचे शासन निर्णय व 
कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चितीबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी विहित केलेल्या तरतुदी विचारात 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/मशि १ 


घेऊन, या शासन निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-अ” व “प्रपत्र-ब” मध्ये नमूद शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/संस्था आणि झासकीय अध्यापक महाविद्यालये यांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांची त्यांच्या 
नांवासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) 
सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये (ग्रेड पे९०००/-) स्थाननिश्चिती करण्यास पुढीलप्रमाणे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 

१) प्रपत्र अ :- दि.०१.०१.२००६ रोजी निवडश्रेणीत कार्यरत असलेले व दि.०१.०१.२००६ रोजी 
निवडश्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण व एपीआय लागू नाही अशा एकूण ४३ अध्यापकांची he अंतर्गत सहयोगी 
प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) प्रपत्र ब :- दि.०१.०१.२००६ रोजी निवडश्रेणीत कार्यरत असलेले परंतु, दिनांक १.१.२००६ ते 
दि.३०.६.२०१० या कालावधीत म्हणजेच दिनांक ३०.६.२०१० पूर्वी निवडश्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण व 
एपीआय लागू नाही अशा एकूण २ अध्यापकांची He अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- 
मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 

3) प्रपत्र क - शासननिर्णय दि.११.१२.२०१९ निर्गमित करताना स्थाननिश्चितीची गणना करण्यासाठी 
आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्याने सदर शासननिर्णयात समाविष्ट नसलेल्या परंतु दिनांक 
१.१.२००६ रोजी निवडश्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण व एपीआय लागू नाही अज्ञा एकूण २ अध्यापकांची व 
दिनांक १.१.२००६ ते दि.३०.६.२०१० या कालावधीत म्हणजेच दिनांक ३०.६.२०१० पूर्वी 
निवडश्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण व एपीआय लागू नाही अशा एकूण १ अध्यापकांची Ge अंतर्गत सहयोगी 
प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 

उक्त “प्रपत्र-अ”, “प्रपत्र-ब” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, 
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. तसेच ज्या अध्यापकांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी 
अशासकीय महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अशा 
अध्यापकांनी शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६/०३/१९९९ व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ मध्ये सेवाखंड 
क्षमापित करण्यासंदर्भात विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केली असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी 
संचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. 
यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्रमांक एनजीसी २००९/ 
(२४३/०९)/विशि-१, दि. १२/८/२००९ मध्ये दर्डाविळेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२९१५३१२५३७०८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
ent Of Maharashtra, ou=HIGHER & 
ON DEPARTMENT, postalCode=400032, 


9 


DATTATRAYA re 
RAMBHAU KAHAR : 0 


1490984773 78c6e4fbS06d9694e3e 
9७10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR. 
Date: 2020.12.29 15:37:52 +05'30' 


(द. रा. कहार) 
सहपत्र - प्रपत्र- अ, "ब", "क" उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


has 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/मशि १ 


सर्व विभागीय सहसंचाळक, उच्च शिक्षण. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


र्‌. 
१०, 


११. संचालक, न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 


. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व प्राचार्य, शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये. 
संचालक, वसंतराव नाईक कला व सामाजविज्ञान संस्था, नागपूर. 


संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद. 


१२. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 


१३. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक यांना संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत 


१४. निवडनस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


a 


> 


a) 8 


प्न 


al 8 


x 


= 
ay 


ray 
x} 


| | 


a, 


शासननिर्णय क्र.आप्रयो-२०१८/ (१६०/१2८)/ मशि-१ दि.२९ डिसेंबर, २०२० सोबतचे प्रपत्र अ 


. शि 


anwar | 
a 
ae] 
TRO 
aati 


A 
af 
ah 


a 
=o 
3] 


1. बी एम सुर्यवंशी भोतिकशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर 


पुरुषोत्तम अजुंनवाडव भोतिकशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर 
भो i अ 
, आर आर देशपांडे सुक्ष्मजीबशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 


wa 
39 


श्रीम. एस आर पिसे गृहअर्थशास्त्र वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर 
श्रीम एस एन गंभीर) 


ae वन | 
33: 
hia 
aki 


. पी टी गोडबोले शारिरीक शिक्षक संचालक शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 


म. आर व्ही तडस विज्ञान शासकोय अध्यापक महा., अकोला 
, जी के मानकर शासकोय अध्यापक महा., अकोला 
, गणेश विरभद्र शेटकर इतिहास शासकोय अध्यापक महा., बुलढाणा 


> 
3:22. 


म. शोभना अशोक जाधब  |सुक्ष्मजीवशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर 


TERT rare mee मब 


oF 
त्र 
जा 


, राजेंद्र शांताराम धामणस्कर एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई 
सकमन 
Sasa 


| 
Q 


. एन एम फटांगरे भोतिकशास्त्र शासकोय न्यायसहायक विज्ञान संस्था, मुंबई 


AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU A A A A A a A) A ) AL nw] ~| | “2 “2२। “2?। w~] ~] »/०॥। w ) य 


श्रीम. रश्मी आर नायगांवकर | इतिहास शासकोय अध्यापक महा., भंडारा 
रेखा उपाध्ये) 


| | 
= 
3 


म एस जी रोडगे मराठी शासकोय अध्यापक महा., अकोला 


पहयोगी प्राध्यापक 
९०००/-प्रत्यक्ष अनुज्ञेय 
दिनांक 
०१,०१.२००६ 


०१.०१.२००६ 
०१.०१.२००६ 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 200K 
08,08, 2008 
08,08, 200K 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 


08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, R008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 200K 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 2008 


02,02, 2008 


08,08, 2008 
08,08, 2008 
08,08, 200K 
08,08, 2008 
08,08, 2008 


सुक्ष्मजीवशास्त्र शासकोय अध्यापक महा., अकोला 
विज्ञान शासकोय अध्यापक महा., अकोला 


सुक्ष्मजीबशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, मुंबई 
संख्याशात्र शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर 


०१,०१.२००६ 


०१,०१.२००६ 
०१,०१.२००६ 


शासननिर्णय क्र.आप्रयो-२०१८/ (१६०/१८)/ मशि-१ दि.२९ डिसेंबर, २०२० सोबतचे प्रपत्र ब 


अ.क्र. नांब विषय महाविद्यालयाचे नाव 
९०००/-प्रत्यक्ष अनुज्ञेय 
दिनांक 


प्राणीशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर २४.१२.२००७ 
शासकौय अध्यापक महा., मुंबई 


शासननिर्णय क्र.आप्रयो-२०१८/ (१६०/१८)/ मशि-१ दि.२९ डिसेंबर, २०२० सोबतचे प्रपत्र क 
विषय महाविद्यालयाचे नाव 


श्री. व्ही.के.देशपांडे गृहअर्थशास्त्र Ee नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था, 


पहयोगी प्राध्यापक 
९०००/-प्रत्यक्ष अनुज्ञेय 
दिनांक 


०१.०१.२००६ 


०१.०१.२००६ 


२ श्रीम. एस.यु.बोरकर शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 


२८.०७.२००६ 


